केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२१-२२ 
“व्याघ्र प्रकल्प” योजनांतर्गत मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्पाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-१०.२१/प्र.क्र.२६४/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 

. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 

. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१. 

. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२१ 

. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ४-१ 
(१०)/२०२१-पीटी, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२१. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 

क्रमांक - कक्ष- १/सी/यो/प्र.क्र.०८/॥॥॥३/११४/२०२१-२२, दिनांक ११ जानेवारी, २०२२. 


oc “७ AD WO 


प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत योजना “व्याघ्र प्रकल्प” अंतर्गत मेळघाट 
व्याघ्र प्रकल्पाकरीता केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये सर्वसाधारण घटक, अनुसुचित जाती 
उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत आवर्ती व अनावर्ती बाबींकरीता एकुण रु. १४२६.२५ 
लक्षचे कार्यबाबींस मंजूरी प्रदान करुन केंद्र हिस्स्याचा प्रथम हप्ता म्हणून रु. ५९२.५९ लक्ष तर त्या 
अनुरुप राज्य हिस्सा म्हणून रु. ४७७.०९ लक्ष असे एकूण रु. १०६९.६८ लक्ष निधी वितरीत करण्यास 
मंजूरी प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय :- 


सबब आता सदर झासन निर्णयान्वये संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि 
हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या कार्यबाबींवर रु. ६९९. ५१५ लक्ष निधी 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रान्वये खर्च करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ) व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक 
कामांसाठी होणारा खर्च ॥ अनावर्ती बाबींसाठी केंद्र हिस्सा ६०% करीता रु. २७७.१९ लक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(०४) व्याघ्र प्रकल्प (६० % केंद्रीय अनुदान) 
(२४०६ 9283) Il) CAI अनुरुप राज्य शासनाचा राज्य हिस्सा ४०% करीता रु. २८.५६५ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०.२१/प्र.क्र.२६४/फ-१ 


लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (Yo % राज्य हिस्सा) (२४०६ 
ए१०२) Ill) आवर्ती बाबींसाठी रु. १९६.८८ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, 
११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (00)(23) 
व्याघ्र प्रकल्प (५०% केंद्रीय अनुदान) (२४०६ ए१२२) IV) त्या अनुरुप ५० % राज्य हिस्सा रु. 
१९६.८८ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२४) व्याघ्र प्रकल्प (५० % राज्य हिस्सा) 
(२४०६ ए१३१) सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या 
अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


आ) सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत निधी केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या PFMS 
प्रणालीव्दारे खर्च करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता 
दिलेल्या aioe कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


3) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


प 


८] 


प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत 
केलेली कार्यपद्धती अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची 
राहील. 


ऊ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४/अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिल, २०२१, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ व वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२१ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८/१४७५, दिनांक 
२०.०१.२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३२/व्यय-१०, दिनांक २८.०१.२०२२ ला 
अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०.२१/प्र.क्र.२६४/फ-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१०१७४०२८७२१९ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
DN: shtra, REVENUE AND. 
S | D D ES H TU KA RAM FOREST DEPARTMENT, postalCod 100032, st=M. 
0 d1ble6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e31 
SAWARDEKAR IN }7a095c22e97 ebb8f03c668b1 2ebaldbO0dd 
8e284883b7bd7fa74da65d, ‘SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
Date: 2022.02.11 12:15:07 +05'30' 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


KKKKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्युएलपी : १०.२१/प्र.क्र. २६४/फ-१, दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र. 
(रक्‍कम रु. लाखात) 
लेखाशिर्ष उद्दिष्ट शिर्ष २०२१-२२ करीता 
(सर्वसाधारण घटक) वितरीत निधी 
1 १ २ ३ 
२४०६ १२४३ ०१-वेतन २७७.१९ 
०२-मजूरी १८८.७८ 
२४०६ AIR साहित्य पुरवठा 
२१-साहित्य पुरवठा ८.१० 
एकूण केंद्र हिस्सा ४७४.०७ 
२४०६ Ao ०१-वेतन २८.५६५ 
०२-मजूरी १८८.७८ 
२४०६ ॥१३१ साहित्य पुरवठा 
२१-साहित्य पुरवठा ८.१० 
एकूण राज्य हिस्सा २२५.४४५ 
एकंदर ६९९.५१५ 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


